कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग (खुद्द) 
आस्थापनेवरील ४८ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२१ 
ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अस्थाप-२०२० /प्र.क्र.५४/प्रशा-१ 
दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 23/02/2024 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, रो.व स्व.रो. विभाग, क्रमांक- आढावा- २००१/प्र.क्र.१०९ /प्रशा-१, दि. ०५/०३/२००३ 
२) शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक- कौविउ -२०१५/प्र.क्र.२१ /प्रशा-१ दि. ०६/०४/२०१५. 
३) शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक - कौविउ -२०१५/प्र.क्र.०७/प्रशा-१ दि.११/०६/२०१५. 
४ शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक - कौविउ-२०१६/ प्र.क्र.५०/ प्रश्‍ा-१, दि. १८ /०३/२०१६. 
५) शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक - कौविउ-२०१६/ प्र.क्र.५० / प्रश्‍ा-१, दि. ०४/१०/२०१६. 
६) शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक - कौविउ-२०१७/ प्र.क्र.७३ / प्रश्‍ा-१, दि. ०७/०३/२०१७. 
७ शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक-कौविउ-२०१९/प्र.क्र.४५/प्रशा-१, दि. २७/०३/२०१९ 
८) शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक-अस्थाप-२०२०/प्र.क्र.५४/प्रशा-१, दि. ०२/०३/२०२० 
९) शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक-अस्थाप-२०२०/प्र.क्र.५४/प्रशा-१, दि. १०/०९/२०२० 
qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- पदनि २०१६ / प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत 

आकृतिबंध वरील संदर्भ क्र-१ ते क्र.५ येथील शासन निर्णयांन्वये निश्चित करण्यात आलेला आहे. 

२. संदर्भ क्र. ९ येथील विभागाच्या शासन निर्णयान्वये विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील ४८ अस्थायी 

पदांना यापूर्वी दि.०१/०९/२०२० ते २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

३. वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.१० येथील दि.१५/०२/२०२१ अन्वये विभागातील अस्थायी पदांना 

दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना अधिकार 

प्रदान करण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय :- 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या (खुद्द| आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील ४८ 

अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी 
देण्यात येत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपज्ञील सोबतच्या विवरणपत्र "अ “मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. 

२. कौडल्य विकास व उद्योजकता विभागातील ४८ अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक, 
“झेडए-२, २२५१, सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा सेक्रेटरीएट (०१) (०१) रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग (२२५१ 
०५१६) दत्तमत” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२०२२ च्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा व तो त्याच 
लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२० /प्र.क्र.५४ /प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय वित्त विभागाच्या उक्त संदर्भ क्र.१० येथील दिनांक १५/०२/२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून संकेतांक २०२१०२२३१६२०४८८३०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Sangeeta Ajit 
Shinde 


Digitally signed by Sangeeta Ajit Shinde 
DN: c=IN, 0=Government of Maharashtra, ou=Skill 
Dev en Department, 


postalCode=400032, st=M. 
2.5.4.20=ba607066e7a34e428b7c7c73de0f7e09a31 5a2af 
5075fd47f1e08389aa137b81, cn=Sangeeta Ajit Shinde 
Date: 2021.02.23 16:27:39 +05'30' 


(संगीता शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


०१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
०२. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 


०३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
०४. वित्त विभाग, (व्यय-६/वित्तीय सुधारण), मंत्रालय,मुंबई. 
०५. सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्यासन १८, र. व का.),मंत्रालय,मुंबई. 


०६. कार्यासन अधिकारी,रोख शाखा,कौ. वि.रो. व उ. विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


०७. निवड नस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२० /प्र.क्र.५४ /प्रशा-१ 
विवरणपत्र -अ 


शासन निर्णय क्रमांक- अस्थाप-२०२० /प्र.क्र.५४ /प्रशा-१, दिनांक 23.02.2029 अन्वये ४८ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


अ.क्र. | पदांचा संवर्ग पदाची | वेतनश्रेणी (७ व्या वेतन आयोगानुसार 
संख्या | सुधारीत संरचनेतील वेतनश्रेणी) 
१ प्रधान सचिव / सचिव १ संवर्ग पद 
२ उप सचिव २ 35-२५ : ७८८००-२०९२०० 
३. विशेष कार्य अधिकारी(उप सचिव दर्जा गट-अ) २ 5-२५ : ७८८००-२०९२०० 
४ अवर सचिव १ 5-२३ : ६७७००-२०८७०० 
षु वरिष्ठ स्वीय सहायक १ 5-२३ : ६७७००-२०८७०० 
नि निवडश्रेणी लघुलेखक १ 8-१६ : ४४९००-१४२४०० 
9 कक्ष अधिकारी ६ 5-२० : ५६१००-१७७५०० 
८ सहायक कक्ष अधिकरी ९ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
९ संगणक सहायक ३ 8-१४ : ३८६००-१२२८०० 
१० | उच्चश्रेणी लघुलेखक २ 5-१५ :४१८००-१३२३०० 
११ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 3 85-१४ : ३८६००-१२२८०० 
१२ | लघुटंकलेखक १ 8-८ : २५५००-८११०० 
१३ रोखपाल (लिपीक-टंकलेखक) q 5-६ : १९९००-६३२०० 
१४ । देयक-लिपीक (लिपीक-टंकलेखक) १ 5-६ : १९९००-६३२०० 
१५  । (लिपीक-टंकलेखक) ८ 5-६ :१९९००-६३२०० 
१६ | वाहन चालक २ 5-६ : १९९००-६३२०० 
१७ । शिपाई ४ 5-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण ४८ अस्थायी पदे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


